सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट 
अ" पदाचा राजीमाना मंजूर 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक:- डीपीपी-०७१८/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक - १३ ऑगस्ट, २०१८ 
वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.०५.१९९७ 
२. गृह विभाग, शासन आदेश क्रमांक-डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दि.२९.०९.२०१७ 
३. प्रभारी संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअडइनि/१३२/१४०१/२०१८, दि.२७.०६.२०१८ 


SIR आदेठा 


श्री. रहमान मोहम्मद शारीकउर अताउर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, 
यवतमाळ यांची उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये श्री. 
रहमान मोहम्मद शारीकउठर अताउर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यवतमाळ 
यांनी दिनांक ०५.०५.२०१८ अन्वये दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग 
न्यायदंडाधिकारी या पदावर नियुक्‍ती झाल्याने या पदावर रुजू होण्याकरिता 
कार्यमुक्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
३. सबब, उपरोक्त परिच्छेद १ व २ नुसार तसेच झासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक 
०२.०५.१९९७ मधील परिच्छेद २ (ब) मधील तरतुदींनुसार श्री. रहमान मोहम्मद 
शारीकउर अताउर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, यवतमाळ यांना दिवाणी 
array (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी या पदावर रुजू 
होण्याकरिता दिनांक ३१.०५.२०१८ (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०७१८/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 

४. श्री. रहमान मोहम्मद शारीकउर अताउर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, 
यवतमाळ यांच्या विरुध्द कोणतीही विभागीय चौकडी प्रस्तावित अथवा प्रलंबित 
नाही. तसेच त्यांच्याकडुन शासनास कोणतेही येणे बाकी नाही. 

uy, सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक 
२०१८०८१३१५१८३६२४२९ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढयात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Kishor Shyamrao 70 त 


5.4.20=ce6f6edd7e1dfc6b4d6b65b7d93aalaldbcf0ec79c7c21 
4385 0ff6e8fdcb: 


945 24ab889e2fa9e6bfeSe1 e58426881 bc36b968ff 
halerao ता 


ite: 2018.08.13 15:22:18 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, ५ वा मजला 
सदनिका क्रमांक ८, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२१. 

३. श्री. रहमान मोहम्मद शारीकउर अताउर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, 

यवतमाळ 
(संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

४ सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, यवतमाळ. 

५. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

१०.निवड नस्ती/पोल-१० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


